विभागीय सहायक भाषा संचालक, पुणे 
या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक 

०३.११.२०२० पासून पुढे एक वर्षापर्यंत 
सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : भाअका-२०२०/प्र.क्र.८४/आस्था-२ 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ डिसेंबर, २०२० 


वाचा 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. वेतन १३११/प्र.क्र.१७/सेवा-३, दि.२७.१२.२०११ 
२) भाषा संचालनालयाचे पत्र क्र. रापअ (नियुक्‍ती)२०१९/प्र.क्र.७६/७३०/चौदा, 
दिनांक २६.१०.२०२०. 


शासन Seat - 


भाषा संचालनालय, विभागीय कार्यालय, पुणे या कार्यालयातील "विभागीय सहायक भाषा 


संचालक” हे पद दिनांक 03.99.2098 पासून रिक्‍त आहे. सदर रिक्‍त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार भाषा 


संचालकांमार्फत अन्य अधिकाऱ्यांकडे १ वर्षासाठी सोपविण्यात आलेला होता. सदर पद अद्याप रिक्‍त 


असल्यामुळे सदर पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक ०३.११.२०२० च्या पुढे १ वर्षासाठी किंवा पद 


रीतसर भरले जाईपर्यंत यापैकी जे आगोदर घडेल तोपर्यंत सुरु ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


२. प्रस्तुत आदेशा संदर्भ क्र.१ नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 


वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन आदेशा क्रमांकः भाअका-२०२०/प्र.क्र.८४/आस्था-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२ १५१३१३३०१४३३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MANGESH 


M A N G = S H PARSHURAM KUDTARKAR 


DN: CN = MANGESH PARSHURAM 
P A R S H U R A M 1010 RNMENT 
OF MAHARASHTRA, OU = 
KUDTARKAR presto te te 56 
(मं.प.कुडतरकर) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रति, 
१) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


२) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


3) भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, वांद्रे (पूर्व, मुंबई Yoo ०५१. 


४) विभागीय सहायक भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, विभागीय कार्यालय, पुणे. 


५) सर्व अवर सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
६) सर्व कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


७ निवड नस्ती /आस्था -२, मराठी भाषा विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


